Reg . No . NP CITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 12th May 2016 . 


CRIMIRE 


T 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक १९ ] गुरुवार ते बुधवार , मे-५- ११ , २०१६ / वैशाख १५- २१ , शके १९३८ [ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १४ मार्च २०१६ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस -२७१६-१६१९ - प्र.क्र . ०५- २०१६- नवि -३०. 


ज्याअर्थी, दिग्रस शहराची दुसरी सुधारीत विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस- २७११/ ११७२-प्र . क्र . ११- नवि- ३० , दिनांक 
३० एप्रिल , २०१२ अन्वयेमंजूर केली असून , ती दिनांक १५ मे , २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे दिग्रस , स . क्र . १७ पैकी व स .क्र . १८ पैकी मधील क्षेत्रावर “ आ . क्र . १ क्रीडा संकुल यापुढे 
“ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) व २४ . ०० मी . रुंद रस्ता ( यापुढे “ उक्त रस्ता ” असे संबोधिले आहे ) प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दिग्रस नगर परिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून उक्त विकास योजनेमध्ये उक्त 
आरक्षण स्थलांतर व पुनर्रचित करून तसेच उक्त रस्त्याखालील क्षेत्र नव्याने प्रस्तावित “ आ . क्र . १ क्रीडा संकुल ” मध्ये समाविष्ट करून तसेच उक्त विकास 
योजनेमधील उक्त आरक्षणाखालील क्षेत्र शेती विभागात समाविष्ट करण्याचा फेरबदल कार्यान्वित केला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदल काही 
बदलासह मंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट -कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ३० एप्रिल , २०१२ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे : 


नोंद 


सुधारित विकास योजना ( दुसरी) दिग्रस मधील “ आ . क्र . १ क्रीडा संकुल ” स्थलांतर व पुनर्रचित करून तसेच २४ . ०० मी . रुंद रस्त्याखालील क्षेत्र 
या नव्याने प्रस्तावित “ आ . क्र . १ क्रीडा संकुल मध्ये समाविष्ट करून यासाठी “जिल्हा क्रीडा अधिकारी , यवतमाळ हे समुचित प्राधिकरण म्हणून राहतील . 
तसेच मंजूर विकास योजनेमधील मूळ “ आ . क्र . १ क्रीडा संकुल या आरक्षणाखालील क्षेत्र शेती विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. ” 


अ- एक - अ -१ ( १३३०) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५- ११ , २०१६ / वैशाख १५- २१ , शके १९३८ 


उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , नगर परिषद , दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ यांच्या कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावाने व आदेशानुसार . 


7 . . , 
अवर सचिव . 


TT 9 - 31 ( 37 . f . q .), H . STI . PI., 31 . 55 . 900 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya Mumbai-400 032 , Dated the 14th March , 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 

No. TPS- 2716 - 1619 - CR - 05 - 2016 -UD - 30 : 

Whereas , the Second Revised Development Plan of Digras, Dist. Yavatmal has been sanctioned by 
the Government under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) vide Notification No. TPS 2711 - 1172-CR - 11 -UD - 30 , 
Dated 30th April, 2012 and has come into force with effect from the 15th May , 2012 (hereinafter referred 
to as “ the said Development Plan ”) ; 

And Whereas, in the said Development Plan , the land of Mouje Digras, Survey No. 17 part and 
Survey No . 18 part is proposed for " Reservation No . 1 Krida Sankul” (hereinafter referred to as “ the said 
Reservation " ) and 24 .00 Mtr. wide Road (hereinafter referred to as “ the said Road ” ); 

And Whereas , the Municipal Council Digras, after following the procedure stipulated under Section 
37 ( 1) of the said Act, has submitted to the Government for its sanction , a proposal for modification to the 
said Development Plan so as to shift and re - arrange the said reservation and to include the land under 
the said Road in the newly arranged " Reservation No. 1 -Krida Sankul” and to include the land under the 
said Reservation of the said Development Plan in Agriculture Zone. (hereinafter referred to as “ the said 
modification ”); 

And Whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned with some change ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification in the said 
Development Plan and for that purpose amends the above said Notification dated the 30th April , 2012 
as follows : 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 
" In the Revised Development Plan (Second ) Digras , “ Reservation No. 1 -Krida Sankul” is shifted and 
re -arranged and land under the 24 .00 Mtr . wide Road is included in this newly arranged “ Reservation 
No . 1 - Krida Sankul” “ District Sports Officer , Yavatmal shall be the Appropriate Authority for this site and 
land under the original “ Reservation No . 1 -Krida Sankul” of sanctioned Development Plan is included in 
Agriculture Zone .” 

A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office 
of the Chief Officer , Municipal Council, Digras , Ta . Digras , Dist. Yavatmal during office hours on all 
working days for inspection of public for a period of one month . 
This Notification shall also be published on the Govt. website www .maharashtra .gov. in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL 
Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६ / वैशाख १५- २१ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०१ . 

___ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक वि . ४ - कृउबास - मलकापूर - मोताळा - कलम - ४४ - २३७५ - २०१६ . 

महाराष्ट्र शासन व सहकार विभागाची अधिसूचना क्र . एपीएम - २०८१-३६३४०- ४४०- ११ - सी , दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
मोताळा चे विभाजन करण्याबाबतची अधिसूचना याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 

या कार्यालयाची अधिसूचना दिनांक १ जानेवारी १९८६ अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम ४४ 
मधील तरतुदीनुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर चे विभाजन करून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा 
या दोन स्वतंत्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती निर्माण करण्यात आल्या . कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा चे कार्यक्षेत्रामध्ये एकूण १२५ गांवे समाविष्ट होती 
व सदर गावातील नियंत्रित शेतमालाची आवक कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळाचे मार्केट यार्डामध्ये होत नसल्यामुळे सदर बाजार समितीचे बाजार फी 
द्वारे उत्पन्न अत्यल्प होत गेले आणि त्यामुळे बाजार समिती तिचे सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे उपदान व सेवानिवृत्तीवेतन देण्यात असमर्थ ठरली. त्याचप्रमाणे 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा ने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडून सन १९९३- ९४ मध्ये विकास कामांसाठी घेतलेले रु . ७, २९ ,२५० कर्ज परतफेड 
करण्यास असमर्थ ठरल्याने दिनांक १०- १०- २००८ रोजी सदर कर्जाची व्याजासह थकित रक्कम रु . ३० ,५३,९४३ एवढी झाली . त्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, मोताळा चे संचालक मंडळाने दिनांक १९ -८ - २००५ चे सभेतील ठराव क्र . ५ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर या बाजार समितीमध्ये 
विलीनीकरणाबाबत ठराव पारीत केला. कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर चे संचालक मंडळाने सभा दिनांक १०- १०- २००५ मधील ठराव क्र . ४ नुसार 
एकत्रिकरणास संमती दिलेली होती . त्याप्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर या बाजार समितीची मागील पाच वर्षातील आर्थिक सुदृढ परिस्थिती 
व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा या बाजार समितीची आर्थिक डबघाई या गोष्टींचाविचार करता या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री 
( विकास व नियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम ४४ मधील तरतुदीनुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा या 
दोन बाजार समितींचे विलीनीकरण करण्याची अधिसूचना क्र . जिउनि -कृउबास - कलम ४४ अधिसूचना- ८४२ - २००९ दिनांक १७ -१ -२००९ प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली आहे . सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये दिनांक २२ जानेवारी २००९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . 

तद्नंतर या कार्यालयाचेदिनांक १७-१ -२००९ रोजीच्या बाजार समितीच्या एकत्रिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध श्री . सोपानराव ओंकारराव साठे, माजी सभापती , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर यांनी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन) अधिनियम , १९६३ चे तरतुदीस अधिन राहून मा . राज्यमंत्री , 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडे पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केलेला होता . उक्त प्रकरणी मा . राज्यमंत्री यांनी दिनांक ४- २- २००९ 
रोजीच्या अंतरीम आदेशान्वये दिनांक १६- १- २००९ रोजीच्या परिस्थितीनुसार Status Quo चे आदेश पारीत केलेले होते व दिनांक ७- ५-२००९ रोजीच्या 
अंतीम आदेशानुसार या कार्यालयाने दोन्ही बाजार समितीच्या एकत्रिकरणाबाबत दिलेले आदेश दिनांक १७- १- २००९ रद्दबातल केलेले आहेत . 

तद्नंतर श्री . बाळकृष्ण शंकर नाफडे व इतर यांनी मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ , नागपूर येथे याचिका क्र . २६१२/ २००९ दाखल करून 
मा . राज्यमंत्री, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे दिनांक ७- ५ - २००९ रोजीचे आदेशास आव्हानित केलेले होते . उक्त याचिकेमध्ये 
मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक ४-१ - २०१० रोजी अंतिम आदेश पारित करून मा . राज्यमंत्री, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेदिनांक 
७-५ -२००९ रोजीचे आदेश रद्द केलेले होते . 

तद्नंतर उपरोक्त आदेशाचे अनुषंगाने मा . उच्च न्यायालय , नागपूर येथे एल . पी . ए . ५८ / २०१० तसेच श्री . सोपानराव ओंकारराव साठे व इतर यांनी 
याचिका क्र . ३६५ / २०१० दाखल केली होती . उक्त याचिकेमध्ये मा . न्यायालयाने अंतिम आदेश दिनांक १७ - ८ - २०१० रोजी पारीत करून या कार्यालयाचे 
दोन्ही बाजार समितींचे एकत्रिकरणासंबंधीचे आदेश दिनांक १७- १- २००९ कायम केलेले होते . उक्त आदेशाच्या अनुषंगाने मा . उच्च न्यायालय , मुंबई , 
खंडपीठ नागपूर येथे Miscellaneous Civil Application ( Review ) No . 899 / 2010 दाखल करण्यात आलेले होते . या अनुषंगाने मा . 
उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देवून या कार्यालयाचेदिनांक १७- १- २००९ रोजीचे आदेशास ताप्तुरती स्थगिती दिलेली होती व तद्नंतर मा . न्यायालयाचे 
दिनांक १४ -११- २०१४ रोजीचे अंतिम आदेशानुसार उक्त Civil Application खारीज केलेले आहे . परिणामतः या कार्यालयाचे दिनांक १७- १-२००९ 
रोजीच्या आदेशान्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर व मोताळा यांचे एकत्रिकरणाचे आदेश कायम झालेले असून न्यायालयीन आदेशानुसार या 
कार्यालयाने दिनांक २४ - १२- २०१४ रोजी सुधारीत विलीनीकरणाचे आदेश पारीत केलेले आहेत . 

तथापि , मा . आमदार श्री . चैनसुखजी संचेती , २१- मलकापूर विधानसभा मतदार संघ यांनी दिनांक ६- ६- २०१५ रोजीचे पत्रान्वये मलकापूर व मोताळा 
कृषि उत्पन्न बाजार समितींचे विलीनीकरण रद्द करणेबाबत शासनाकडे विनंती केलेली आहे . त्यांनी त्यांचे पत्रामध्ये मलकापूर व मोताळा बाजार समितींचे 
विलीनीकरणाबाबत आदेश दिनांक २४ - १२ - २०१४ रोजी शासनाकडून देण्यात आलेले असल्याचे परंतु मलकापूर बाजार समितीने शेतक - यांच्या सोयीसाठी 
विविध विकास कामे करून शासनाकडून कर्ज उभारणी केलेली आहे . सद्यस्थितीमध्ये मलकापूर बाजार समितीकडे १० कोटी रुपये कर्ज थकित झालेले 
आहे. सदरचे कर्ज बाजार समिती भरणा करण्यास असमर्थ आहे . विलीनीकरणामुळे मोताळा बाजार समितीकडील थकित असलेले कर्ज ५० लाख 
रुपयांचा बोजा मलकापूर बाजार समितीवर पडलेला आहे . याशिवाय मोताळा बाजार समितीचे कर्मचारी यांचे वेतन व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे मागील देणे 
यांचा बोजा मलकापूर बाजार समितीवर पडलेला आहे . मलकापूर बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रामध्ये खाजगी बाजार स्थापन करण्यात आलेला असून 
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतमालावर परीणाम झाल्याने समितीच्या उत्पन्नामध्ये सतत घट होत असल्यामुळे बाजार समितीची आर्थिक स्थिती डबघाईस येवून 
आर्थिक संकटात बाजार समिती आहे . त्यामुळे बाजार समितीचे केलेले विलीनीकरण रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे . तथापि , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६ / वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


खरेदी विक्री (विकास व नियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम ४४ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समितींचे विभाजन करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासन व 
सहकार विभागाची अधिसूचना क्र . एपीएम - २०८१ -३६३४०- ४४०- ११- सी , दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये या कार्यालयाला प्राप्त आहेत . मुख्य प्रशासक , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर यांचेकडून प्राप्त स्वयंस्पष्ट अभिप्रायानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूरची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे. 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूरची सद्यःस्थिती : 

सन २००९ ते २०१४ या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूरचे आर्थिक परिस्थितीमध्ये आमुलाग्र बदल झालेला आहे . 
बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये गत ४ ते ५ वर्षांपासून सतत कमी पर्जन्यवृष्टी व अवेळी अवकाळी पाऊस याचा शेती उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होवून त्यामुळे शेती 
उत्पादनामध्ये सतत घट झालेली आहे . त्याचा परिणाम कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील आवक होणा- या शेतीमालावर झालेला असून त्यामध्ये मोठी घट 
पहावयास मिळाली आहे . परिणामतः उक्त बाजार समितीच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे . तसेच कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री ( विकास व नियमन ) 
अधिनियम , १९६३ व त्याखालील नियम , १९६७ मध्ये खाजगी बाजारासाठी परवाना देण्यासंबंधात तरतूद समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे व कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती , मलकापूरचे कार्यक्षेत्रामध्ये मे . दंड ब्रदर्स अॅग्रो प्रोडक्ट प्रा . ली ., मलकापूर ही खाजगी बाजारपेठ सुरू झाल्यामुळे बाजार समितीस कापूस या 
पिकापासून जास्तीत जास्त प्रमाणात मिळणारे उत्पन्नावर त्याचा विपरीत परिणाम होवून त्यामध्ये घट झालेली आहे . त्यामुळे खाजगी बाजाराशी झालेल्या 
स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी व कास्तकार/ शेतक -यांसाठी जास्तीत जास्त सुविधा पुरविण्याचे उद्देशाने कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापरने महाराष्ट्र 
राज्य कृषि पणन मंडळ , पुणे यांचेकडून रु . १४ कोटी कर्ज घेतलेले आहे . परंतु सतत उत्पन्नामधील आणि वाढाव्यातील घट पाहता व बाजार समितीने 
बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक म ., बुलडाणा या बँकेमध्ये केलेली रु . २. ५० कोटी गुंतवणूक , बँक अडचणीमध्ये आल्याकारणाने सदरची रक्कम 
बँकेमध्ये अडकल्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर या बाजार समितीने कृषि पणन मंडळाकडून घेतलेल्या वरीलप्रमाणे कर्जाची परतफेड करण्यास 
असमर्थ ठरली असून आज रोजी बाजार समितीकडे सदर कर्जापैकी रु . १० काटी कर्ज हप्ते थकीत झालेले आहेत . 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर ही “ अ ” वर्ग बाजार समिती असून बाजार समितीमध्ये एकूण ३५ कर्मचारी कार्यरत असून त्यांचे वेतनादी 
आस्थापना खर्च फार मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच बाजार समितीचेमुख्य बेलाड यार्ड व उपबाजार मलकापूर शहर हे मार्केट यार्ड मोठ्या आकाराचे असून 
त्यामधील अत्यावश्यक मूलभूत सुविधा व व्यवस्थापक खर्च हा सुद्धा मोठा आहे. वरील कारणांमुळे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर ने भविष्यातील 
केलेल्या नियोजनावर आर्थिक सक्षमतेअभावी विपरीत असा परिणाम गत पाच वर्षामध्ये निदर्शनास आलेला आहे . कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूरचे 
मुख्य बाजार व उपबाजार घोषित करणेबाबत या कार्यालयाची अधिसूचना क्र . वि . ४- कृउबास -मलकापूर- बेलाड मुख्य बाजार -१७८२५ -२०१० , दिनांक 
१८ - ११- २०१० नुसार या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेली आहे व सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१० मधील राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली आहे . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई , खंडपीठ , नागपूर यांचे निर्णयानुसार या कार्यालयाने दिनांक १७- १ - २००९ रोजी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना मान्य 
केलेली असल्याकारणाने उक्त अधिसूचनेतील मुख्य बाजार व उपबाजार या बाबी वगळता उर्वरित तपशील कायम करणेबाबत सुधारित अधिसूचना क्र . 
वि . ४ -कृउबास - मलकापूर- मोताळा- कलम ४४- १५०१५- २०१४ , दिनांक २४- १२ - २०१४ प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . त्यानुसार एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती , मलकापूरमध्ये मौजे बेलाड , ता . मलकापूर येथील टी .एम . सी . मार्केट यार्ड हे मुख्य बाजार तसेच मलकापूर शहर मार्केट यार्ड , मोताळा मार्केट यार्ड , 
धामणगाव बढे, ता . मोताळा मार्केट यार्ड ही तीन उपबाजार म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहेत . 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूरचे मागील पाच वर्षातील उत्पन्न , खर्च, वाढावा व बाजार फीद्वारे मिळालेले उत्पन्न याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ . नं . 

उत्पन्न 

खर्च वाढावा / तूट 

बाजार फीद्वारे उत्पन्न 

( ६ ) 
रुपये रुपये 

रुपये 
२०१० - ११ ५ , ७६ ,०१ , ३८५ 

२ , ६७ ,१४, ५६६ ( + ) ३,०८ ,८६,८१९ ५३५ .०६ लाख 
२०११ - १२ ३ ,३३, २० , २३५ २,२५, ३४ , ३९३ ( + ) १,०७,८५ ,८४२ 

३०४ .७६ लाख 
२०१२ - १३ २ ,५९ , ८४, ५६६ १ , ७९ ,९३, १५० 

( + ) ७९ ,९१,४१६ २३५.८२ लाख 
२०१३ - १४ २ ,८७, ३८ ,१७४ २ ,०७, ७० ,९१८ 

( + ) ७९ ,६७, २५६ २७२.६९ लाख 
२०१४ - १५ २,९४ ,७५, ३१७ २ ,३७, ३८ ,३५० ( + ) ५७, ३६ ,९६७ 

२७५ .८४ लाख 


वर्ष 


( १ ) 


( २ ) 


रुपये 


वरीलप्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर चे उत्पन्न , वाढावा व बाजार फीद्वारे झालेले उत्पन्न यामध्ये सतत घट झालेली निदर्शनास येते . 


वर्ष 


( ३) 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूरचे मागील तीन वर्षामधील उत्पन्न , कर्मचारी संख्या व आस्थापना खर्च याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 
एकूण उत्पन्न आस्थापना खर्च एकूण उत्पन्नाशी आस्थापना 

कर्मचारी 
खर्चाची टक्केवारी 

संख्या 
( २) 

रुपये 
सन २०१२- १३ २, ५९ ,८४ ,५६६ ९१ ,६१,१५२ 

३५. २६ टक्के 
सन २०१३- १४ २,८७,३८ ,१७४ १,०४,११, ७२१ 

३६. २३ टक्के 
सन २०१४ - १५ २,९४, ७५, ३१७ १ ,३३ ,८५ ,२०७ 

४५. ४१ टक्के 
वरीलप्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूरचे मागीन तीन वर्षांचे आस्थापना खर्चाची टक्केवारी सतत वाढलेली निदर्शनास आलेली आहे . 


रुपये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६ / वैशाख १५- २१ , शके १९३८ 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळाची सद्यःस्थिती : 


___ कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळाचेनिर्वाचित संचालक मंडळाचा कार्यकाळ दिनांक ०८ -०५ -२००८ रोजी संपुष्टात आल्यानंतर बाजार समितीवर या 
कार्यालयाचे आदेश क्र . विधी- कृउबास -मोताळा - समिती कार्यकाल - ७२३२- २००८ , दिनांक २१-०५ -२००८ नुसार प्रशासक यांची नियुक्ती करण्यात आलेली 
होती . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई , खंडपीठ , नागपूर यांचे आदेशान्वये या कार्यालयाने दिनांक २१-०५- २००८ नुसारचे आदेशान्वये प्रशासक यांची केलेली 
नियुक्ती दिनांक २४- १२- २०१४ रोजीचे सुधारित अधिसूचनेपर्यंत कायम होती . त्यामुळे प्रशासकीय कालावधीमध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा चे 
उत्पन्नामध्ये वाढ होवून काटकसरीचे धोरण अवलंबिले असल्याकारणाने बाजार समितीचे आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा झाल्याचेनिदर्शनास आलेले आहे . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळाचे मागील पाच वर्षातील उत्पन्न , खर्च, वाढावा व बाजार फीद्वारे मिळालेले उत्पन्न यांचा तपशील खालीलप्रमाणे 


आहे. 


अ . नं . 


खर्च 


वाढावा/ तूट 


बाजार फीद्वारे उत्पन्न 


वर्ष 
(२ ) 


0 


उत्पन्न 
( ३) 
रुपये 
१३ , १८ , २४६ 
१४, ५७, ९२५ 
११, ६६ ,०२१ 


0 


रुपये 

रुपये 
१० , २९ , ५६० 

( + ) २ ,८८ ,६८५ 
१२, ११ ,२१६ 

( +) २,४६, ७०९ 
१२ ,४५, ३०३ 

(- ) ७९ , २८१ 
१२, ५३ , ५४५ 

(-) ३,१९,४४३ 
एकत्रीकरणामुळे आकडेवारी निरंक 


२०१०-११ 
२०११ - १२ 
२०१२- १३ 
२०१३ -१४ 
२०१४ - १५ 


रुपये 
९ . ५४ लाख 
१० .६० लाख 
८ . ६३ लाख 
६ .१२ लाख 


९ ,३४ , १०२ 


c 


s 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळाचे उत्पन्न व वाढाव्यामध्ये वरीलप्रमाणे जरी घट निदर्शनास येत असली तरी प्रशासकीय कालावधीमध्ये बाजार 
समितीची आर्थिक स्थिती सुधारलेली आहे . बाजार समितीने तिचे देय रकमा संचालक मंडळाचे कार्यकाळामधील देय रकमाचे प्रमाणात जास्त अदा 
केलेल्या आहेत . 


(१) 


ccc 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळाचे मागील तीन वर्षांमधील उत्पन्न , कर्मचारी संख्या व आस्थापना खर्च यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 
वर्ष एकूण उत्पन्न आस्थापना खर्च एकूण उत्पन्नाशी आस्थापना 

कर्मचारी 
खर्चाची टक्केवारी 

संख्या 
( २ ) 

( ३ ) 
रुपये 

रुपये 
सन २०११ -१२ १४, ५७,९२६ ७ ,७४ ,७७० 

५३.१४ टक्के 
सन २०१२ - १३ ११, ६६, ०२२ ७, ९९, १५९ 

६८ .५४ टक्के 
सन २०१३- १४ ९ , ३४ , १०२ ७,९१ ,७१५ 

८४. ७६ टक्के 
वरीलप्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळाचे आस्थापना खर्चाची टक्केवारी सतत मागील तीन वर्षामध्ये वाढलेली निदर्शनास आलेली आहे . 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळामध्ये कार्यरत कर्मचारी वर्ग संख्या सद्यःस्थितीमध्ये २ एवढी असून ती एकदम कमी आहे . त्यामुळे बाजार 
समितीचा वेतनादी व आस्थापना खर्च अत्यल्प असा आहे . केवळ बाजार समितीमधून सेवानिवृत्त झालेले ०५ कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती पश्च्यात देय 
असलेल्या रकमा रु . ४, १९ , ११० ऐवढ्या रकमेपैकी बाजार समितीने रु . ३,१७, ७५७ रक्कम एकत्रीकरणानंतर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर यांनी अदा 
केलेली आहे. उर्वरित रक्कम रु . १,०१ , ३५३ अद्यापपर्यंत देणे बाकी आहे . बाजार समितीचे मार्केट यार्ड मोताळा व धामणगांव बढे हे मोठे विस्तारीत 
नसून तेथील व्यवस्थापक व मूलभूत सेवा खर्च हा सीमित आहे . तसेच बाजार समितीने सन १९९३- ९४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
यांचेकडून विकास कामांकरीता घेतलेल्या रु . ७, १०,००० कर्जापैकी बाजार समितीने कर्जाचे हप्ते भरणा न केल्यामुळे त्यावरील व्याज आकारणी होवून सदर 
कर्जाचे थकीत व्याज कृषि पणन मंडळ , पुणे यांनी मुद्दल रकमेमध्ये जमा केलेले असून यांची एकत्रित रक्कम रु . ५० ,६७,४१० ऐवढी दिनांक ३१- ०३- २०१५ 
अखेर झालेली आहे . घेतलेल्या वरीलप्रमाणे कर्जापैकी बाजार समितीने आजपर्यंत मुद्दल रु . २,८५,३३४ व व्याज रु . ३,५०,००० असे एकूण रु . ६,३५,३३४ 
कर्जाची परतफेड केलेली असून बाजार समितीकडे रु . ५० ,६७,४१० ऐवढी कर्जबाकी थकीत आहे . 

वरील दोन्ही बाजार समितीचे कठीण आर्थिक परिस्थितीमध्ये विलीनीकरण केल्यामुळे जेव्हा एकत्रित बाजार समितीचे आर्थिक पत्रकांचे अवलोकन केले 
असता कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूरला कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळाकडून प्राप्त झालेल्या देयतांचे अवलोकन केले असता मलकापूर बाजार 
समितीकडील पणन मंडळाचे थकीत कर्ज १० कोटी व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळाकडील थकीत कर्ज रु . २१ लाख एवढ्या कर्ज रकमेचा बोजा 
एकत्रित कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूरवर पडलेला आहे . कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर त्यांचेकडील कर्जाचा भरणा करण्यासच असमर्थ 
ठरलेली असतांना अतिरिक्त कर्जाचा बोजा बाजार समितीवर विलीनीकरणामुळे पडलेला आहे . अशातच कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळाचे 
कार्यक्षेत्रातील आवक शेतीमालाचा आढावा घेतला असता शेतीमाल मोताळा व धामणगांव बढे मार्केट यार्डवर अतिशय कमी प्रमाणात आलेला आहे . त्यामुळे 


अ- एक - अ -२ ( १३३०) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५- ११ , २०१६ / वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


येथील आवक शेतीमालापासून मिळणारे उत्पन्न याचा कोणताही हातभार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर ला होणार नाही अशी सत्य परीस्थिती 
आहे. शिवाय मोताळा बाजार समितीचे सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या देय रकमा रु . १,०१,३५३ यांचा अतिरीक्त भार बाजार समितीवर पडलेला आहे . वरील 
परिस्थितीमुळे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापुरचे आर्थिक खच्चीकरण सदर विलीनीकरणामुळे सद्यपरिस्थितीमध्ये होणार आहे . या कार्यालयाकडून 
ज्यावेळी सन २००९ मध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत निर्णय कारणांचा आढावा व निरीक्षण करुन घेण्यात आलेला होता . त्यावेळी मलकापूर बाजार 
समितीवर कोणतेही कर्जाचा बोजा नव्हता व बाजार समितीचे उत्पन्न व आवक शेतीमाल यामध्ये बाजार समितीची आर्थिक परिस्थिती भक्कम अशी 
होती . परंतु , मध्यंतरीचे कालावधीमध्ये सदर आर्थिक परिस्थितीमध्ये वरील कारणांमुळे मोठी घसरण झालेली असून आज रोजीचे आर्थिक परिस्थितीचा 
विचार करता कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा चे झालेले विलीनीकरण दोन्ही बाजार समितीचे सद्याचे आर्थिक 
परिस्थितीनुसार दोन्ही बाजार समितींना हितकारक नसल्याची खात्री या कार्यालयाची झालेली आहे . कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर मधून कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा चे विभाजन केल्यास कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा ज्याप्रमाणे गत काही वर्षांपासून प्रशासकीय कालावधीमध्ये सक्षम 
होण्याचा सकारात्मक प्रयत्न करीत राहीली त्याप्रमाणे स्वतःचे उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याचा व सक्षम होण्याचा प्रयत्न करील अशी आशा आहे . तसेच 
विभाजनानंतर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर ही अधिक सक्षमरित्या कार्य करु शकेल. परीणामतः त्या कार्यक्षेत्रातील शेतक -यांना अधिक सुविधा 
प्राप्त होवू शकतील . 

या कार्यालयाचे वरील निरीक्षण व निष्कर्षानुसार कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ४४ नुसार सरव्यवस्थापक , 
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ , पुणे यांचे अभिप्राय या कार्यालयाचे पत्र दिनांक ०७-०१-२०१६ नुसार मागविण्यात आलेले असतांना सदरचे अभिप्राय 
मा . उपसरव्यवस्थापक , महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ , पुणे यांचे पत्र दिनांक २६-०२- २०१६ नुसार प्राप्त झालेले असून त्यामध्ये त्यांनी “जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे अभिप्राय विचारात घेता जिल्हा उपनिबंधक यांनी मलकापूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती , जि . बुलडाणा व कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळाचे झालेले 
विलीनीकरण रद्द करणेबाबत शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास मंडळाची संमती असल्याचे कळवावे असा ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला असून त्याप्रमाणे 
योग्य ती कार्यवाही करावी. ” असे कळविलेले आहे. तसेच मा . अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांनी 
त्यांचे पत्र दिनांक २८ एप्रिल २०१६ नुसार या कार्यालयाला कायदेशिर प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार आवश्यक कार्यवाही करणेबाबत कळविलेले आहे. 


त्यानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा या दोन बाजार समितीचे विभाजन करणे आवश्यक 
असल्याकारणाने दोन्ही बाजार समितीचे बाजार क्षेत्र , बाजार आवार , मालमत्ता , दायित्व , कर्मचारी व इतर बाबी पुढीलप्रमाणे निश्चित करुन जाहीर करीत 


आहे . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर - 

( १ ) निर्धारीत तारीख : एकत्रिकरणाची या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेली ही अधिसूचना ज्या तारखेला शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध होईल ती तारीख 
निर्धारीत तारीख समजण्यात येईल . 


( २) बाजार क्षेत्र : कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर या बाजार समितीचे बाजार क्षेत्र मलकापूर तालुक्यातील एकूण ७२ गावांपुरते 
राहील . ( सोबत गावांची यादी जोडलेली आहे ) . 


( ३ ) मुख्य बाजार व दुय्यम बाजार तसेच उपबाजार आवार : 

( अ) मुख्य बाजार मौजे बेलाड , ता . मलकापूर : - जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांची महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
व नियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) खाली यापुर्वी नियमित केलेल्या उत्पादीत शेतमालाचे खरेदी विक्रीचे नियमनाकरीता . 


मुख्य बाजार मौजे बेलाड , ता . मलकापूर चे क्षेत्र : - मौजे बेलाड , ता . मलकापूर , जि . बुलडाणा शिवारातील मलकापूर-नांदुरा राष्ट्रीय महामार्ग 
क्र . ६ ला लागून बेलाड फाट्यावरील बेलाड रस्त्याला लागून असलेली शेतजमीन सर्वेक्रं . ११/ १, ११/ ३ , ११/ ४, ११/ ५, ११/ ६ तसेच गट क्र . १/ २१ , १/ २२ , 
१/ २३, १/ २६ , १/ २७ एकूण क्षेत्र ७.६३ हेक्टर ( १९ .०७५ एकर ) जमिनीची चतुःसिमा खालीलप्रमाणे 

पुर्वेस : श्री . उत्तमराव सांबारे यांचे शेत 
पश्चिमेस : बेलाड गावाचा रस्ता 
उत्तरेस : पान्हेरा बेलाड गावाची सिमा 

दक्षिणेस : श्री . नासिक रामभाऊ भागे यांचे शेत 
( ब ) उपबाजार मलकापूर : - यापुर्वी मुख्य बाजार म्हणून घोषित केलेली व अनेक वर्षे मुख्य बाजार म्हणून आस्तित्वात असलेली खालील चतुःसिमेची 
जागा. 


पुर्वेस : चांडक जीन 
पश्चिमेस : न्यायाधीश निवास व इतर जागा 
उत्तरेस : रेल्वेस्टेशन परिसर 
दक्षिणेस : मलकापूर- नांदुरा रोड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६ / वैशाख १५- २१ , शके १९३८ 


( ४ ) संपत्ती व देयता : - कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापुर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा या बाजार समितीचे विलीनीकरणापुर्वी कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूरचे मालकीची असलेली स्थायी मालमत्ता विभाजनानंतर त्यांचेच मालकीच्या राहतील . 


( ५ ) कर्मचारी वर्ग : - कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा या बाजार समितीचे विलीनीकरणापुर्वी कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , मलकापूर करीता मंजूर असलेली पदे व कार्यरत असलेला कर्मचारी वर्ग हा विभाजनानंतर कायम राहील . तथापि, विलीनीकरणापुर्वी ज्या 
बाजार समितीचे कर्मचारी यांची सद्यःस्थितीमध्ये देणी आहेत ती त्याच बाजार समितीने द्यावयाची आहेत . 


( ६ ) करारासंबंधी : - ज्या तारखेला सदर अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर ही 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा वगळून स्वतंत्र अस्तीत्व प्राप्त झालेली बाजार समिती म्हणून अस्तीत्वात येईल व तेव्हापासून स्वतंत्ररित्या करार करण्यास 
बंधनकारक राहील . 


( ७) कायदेशीर कार्यवाहीची प्रकरणे व त्यांचा निपटारा : - कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर या स्वतंत्र बाजार समितीशी संबंधित असलेली सर्व 
कायदेशीर कार्यवाहीची प्रकरणे व त्यांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर यांची राहील . 


पत्र बाजा 


शा 


я 


( ८ ) प्रशासक : - कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर येथील मुख्य प्रशासक व इतर प्रशासकीय मंडळ सदस्य यांनी धारण केलेली पदे या 
अधिसूचनेच्या दिनांकापासून खारीज करुन त्यांचे समिती सदस्यत्व संपुष्टात येईल व कृषि उत्पन्न बाजार समिती मलकापूरचे प्रशासक म्हणून श्री . ए. बी . 
सांगळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मलकापूर हे बाजार समितीचे प्रशासक म्हणून पदभार घेतील . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा 


( १ ) निर्धारीत तारीख :- एकत्रिकरणाची या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेली ही अधिसूचना ज्या तारखेला शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिध्द होईल ती 
तारीखनिर्धारीत तारीख समजण्यात येईल . 


( २) बाजार क्षेत्र :- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा या बाजार समितीचे बाजार क्षेत्र मोताळा तालुक्यातील एकूण १२६ गावांपुरते राहील . ( सोबत 
गावांची यादी जोडलेली आहे ) 


( ३) मुख्य बाजार व दुय्यम बाजार तसेच उपबाजार आवार - 


( अ ) मुख्य बाजार , मोताळा :- जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांची महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन ) 
अधिनियम , १९६३ चे कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) खाली यापुर्वी नियमित केलेल्या उत्पादीत शेतमालाचे खरेदी विक्रीचेनियमनाकरीता . 


मुख्य बाजार मोताळा क्षेत्र - 


( १ ) मौजे मोताळा येथील गट क्र . ५९ ची 


( अ ) २ हेक्टर ५ आर ( ब ) २ हेक्टर ४ आर 
चतुःसिमा – ( अ ) पुर्व : ज्ञानदेव सखाराम , बालु सखाराम व लक्ष्मीबाई चित्रांग यांची जमीन 

पश्चिम : पंजाबी रामभाऊ यांचे शेत 
उत्तर : बारसी पाटील यांचे शेत 
दक्षिण : बाजार समितीची जागा 


( ब) पुर्व : ज्ञानदेव सखाराम , बालु सखाराम व लक्ष्मीबाई चित्रांग यांची जमीन 

पश्चिम : पंजाबी रामभाऊ यांचे शेत 
उत्तर : बारसी पाटील यांचे शेत 
दक्षिण 

: यादव कोंडीराम व खर्चे गुरुजी यांची जागा 
( ब) गट क्र . २०३, ० हेक्टर ८२ आर 
चतुःसिमा - पुर्व : ज्ञानदेव बालु सखाराम यांचे शेत 

पश्चिम : शे. अन्वर शे. महेबुब यांचे शेत 
उत्तर : परशुराम दत्तु पाटील यांचे शेत 
दक्षिण : यादव कोंडीराम यांचे शेत 


इमारत व खुली जागा जेथे शेतमाल साठविल्या जातो व शेतमालाची बांधलेली कोठारे आहेत आणि सर्व बांधकामे व रस्ते या दुय्यम 
बाजाराच्या अंतर्गत येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६ / वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


( २ ) उपबाजार धामणगांव बढेचे क्षेत्र - 


भूमापन क्र . ८ मधील २ हेक्टर ४२ आर जागा 


चतुःसिमा - 


पश्चिम 
उत्तर 
दक्षिण 


: शे. मंजुर शे. अब्बास यांचे शेत 
: मधुकर अर्जुन शिराळ यांचे शेत 
: लक्ष्मण अर्जुन शिराळ यांचे शेत 
: सहकारी जिनींग 


( ४ ) संपत्ती व देयता :- कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलमापूर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा या बाजार समितीचे विलीनीकरणापुर्वी कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती , मोताळाचे मालकीची असलेली स्थायी मालमत्ता विभाजनानंतर त्यांचेच मालकीच्या राहतील . 


( ५ ) कर्मचारी वर्ग : - कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मलकापूर व कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा या बाजार समितीचेविलीनीकरणापुर्वी कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती, मोताळा करीता मंजूर असलेली पदे व कार्यरत असलेला कर्मचारी वर्ग हा विभाजनानंतर कायम राहील . तथापि , विलीनीकरणापुर्वी ज्या 
बाजार समितीचे कर्मचारी यांची सद्यःस्थितीमध्ये देणी आहेत ती त्याच बाजार समितीने द्यावयाची आहेत . 


( ६ ) करारासंबंधी : - ज्या तारखेला सदर अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर ही 
कृषि उत्पन्न समिती , मोताळा वगळून स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त झालेली बाजार समिती म्हणून अस्तित्वात येईल व तेव्हापासून स्वतंत्ररित्या करार करण्यास 
बंधनकारक राहील . 


( ७ ) कायदेशिर कार्यवाहीचे प्रकरणे व त्यांचा निपटारा : - कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोताळा या स्वतंत्र बाजार समितीशी संबंधित असलेली सर्व 
कायदेशीर कार्यवाहीची प्रकरणे व त्यांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा यांची राहील . 


( ८ ) प्रशासक : - कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा चे प्रशासक म्हणून श्री . आर . टी . अंभोरे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव 
जामोद हे बाजार समितीचे प्रशासक म्हणून पदभार घेतील. 


मलकापूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मलकापूर चे कार्यक्षेत्रातील गावांची यादी 


( १ ) मलकापूर 
( २) गाळेगांव 
( ३ ) घोडी 
( ४) धरणगांव 
( ५ ) पान्हेरा 
(६ ) वडोदा 
( ७) खोकोडी 
( ८ ) हिंगणा नागापूर 
(९ ) चिंचोल 
( १०) दसरखेड 
( ११ ) तिघ्रा 
( १२ ) भानगुरा 
( १३) तेलखेड 
( १४ ) काळेगांव 
( १५ ) मोरखेड खु . 
( १६ ) वरखेड 
( १७ ) माकनेर 
( १८ ) वाघुड 


( १९ ) निमखेड 
( २० ) लोणवडी 
( २१ ) आळंद 
( २२) चिंचखेड बु . 
( २३) गोराड 
( २४ ) हिंगणा काझी 
( २५ ) भालेगांव 
( २६ ) खापरखेड 
( २७) कुंड बु. 
( २८ ) निंबोडी 
( २९ ) हिं . धरणगांव 
( ३०) बहापुरा 
(३१) निंबारी 
( ३२) रास्तापुर 
( ३३) कोरवाड 
( ३४ ) वाघोळा 
( ३५) रणथम 
( ३६) रणगांव 


( ३७) तांदुलवाडी 
( ३८ ) हरसोडा 
( ३९ ) दाताळा 
( ४० ) शिराढोण 
( ४१ ) सावळी 
( ४२) गहुखेड 
( ४३) भाडगणी 
( ४४) पिंपळखुटा बु. 
( ४५ ) वडजी 
( ४६ ) जांबुळधाबा 
( ४७) खामखेड 
( ४८ ) पि . महादेव 
( ४९ ) देवधाबा 
( ५०) जलालाबाद 
( ५१ ) कुंड खु . 
( ५२) शिवणी 
( ५३) लहे खुर्द 
( ५४) अनुराबाद 


( ५५ ) वाकोडी 
( ५६) नरवेल 
( ५७) म्हैसवाडी 
( ५८ ) दुधलगांव खु . 
( ५९) चिखली 
( ६०) विवरा 
( ६१) तालसवाडा 
( ६२ ) झोडगा 
( ६३) गोरखेड बु . 
( ६४) उमाळी 
( ६५ ) घिर्णी 
( ६६ ) बेलाड 
( ६७) लासुरा 
( ६८ ) दुधलगांव बु. 
( ६९ ) हरणखेड 
( ७० ) गौलखेड 
( ७१ ) खंडकी 
( ७२) वजीराबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६ / वैशाख १५- २१ , शके १९३८ 


मोताळा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा चे कार्यक्षेत्रातील गावांची यादी . 


( १ ) कमर्दीपुर 

धामणगांव बढे भाग - १ 
( ३ ) धामणगांव बढे भाग - २ 
( ४ ) किन्होळा 
( ५) चुनपिंप्री ( उजाळ ) 
( ६) बेहदरड ( उजाळ ) 
( ७) रिधोरा ख . 
( ८ ) निमपल्ली ( उजाळ ) 
(९) पांगरखेड ( उजाळ ) 
( १०) पान्हेरा 
( ११ ) खांडवा भाग - १ 
( १२) बाम्हदा 
( १३ ) पिंपळगांव देवी भाग - १ 
( १४ ) सिंदखेड 
( १५ ) पिंपळगांव देवी भाग- २ 
( १६ ) वडगांव ( म .) 
( १७) महालुंगी ( ज) 
( १८ ) लपाली 
( १९ ) गुगळी 
( २० ) सोनबरड ( उजाळ ) 
( २१ ) को -हाळा 
( २२ ) खेडी 
( २३ ) खांडवा 
( २४ ) रोहीणखेड 
(२५ ) थळ 
( २६) धा . देशमुख 
( २७) सुलतानपुर 
( २८ ) जयपुर 
( २९ ) शिरवा 
( ३० ) जामठी ( उजाळ ) 
( ३१ ) डिडोळा खु . 
( ३२ ) तालखेड 


( ३३ ) इस्सालवाडी 
( ३४ ) चाव 
(३५ ) दाभाडी 
( ३६ ) माकोळी 
( ३७ ) वडगांव जमालपुर ( उजाळ ) 
( ३८ ) माळेगांव 
( ३९ ) कोल्ही गोलर 
( ४० ) सिरमील ( उजाळ ) 
( ४१ ) पोकळी 
( ४२ ) मोहेखेड 
( ४३ ) उबाळखेड 
( ४४ ) नळकुंड 
( ४५ ) कु - हा 
( ४६ ) गोतमारा 
( ४७) हनवतखेड 
( ४८ ) सोनबरड 
( ४९ ) जमालपुर ( उजाळ ) 
( ५०) गुळभेली 
( ५१) दाभा 
( ५२ ) नाईकनगर 
( ५३ ) शाहपुर ( उजाळ ) 
( ५४ ) राहेरा 
( ५५ ) तपोवन 
( ५६) पोखरी 
( ५७) काळेगांव 
( ५८ ) सारोळा मारोती 
( ५९ ) फर्दापुर 
( ६० ) वडगांव ख . 
( ६१ ) सारोळा पिर 
( ६२ ) हनवतखेड 
( ६३) दुधमाळ ( उजाळ ) 
( ६४ ) बोराखेडी 


( ६५ ) अजदरड ( उजाळ ) 
( ६६) पुनई 
( ६७) रिधोरा जहा. 
( ६८ ) रामगांव 
( ६९ ) निमखेड 
( ७० ) आडविहीर 
( ७१) सहस्त्रमुळी 
( ७२) खैरखेड 
( ७३ ) तिघ्रा 
( ७४ ) पिंपळगांव नाथ 
( ७५ ) गिरोली 
( ७६ ) धोणखेड 
( ७७ ) जहांगीरपूर 
( ७८ ) टेंभी 
( ७९ ) सावरगांव जहांगीर 
( ८० ) आव्हा 
( ८१ ) लिहा बु . 
( ८२) दहिगांव 
( ८३ ) वाडी 
(८४) घुस्सर बु. 
( ८५) अंत्री 
( ८६ ) टाकळी वाघ 
( ८७ ) मुर्ती 
( ८८ ) वाघजाळ 
( ८९ ) परडा 
(९० ) वारुळी 
(९१ ) राजुर 
(९२) खामखेड 
( ९३ ) मोहेगांव 
( ९४ ) खडकी 
( ९५ ) हरमोळ ( उजाळ ) 


( ९६) तळणी 
( ९७ ) न्हावी 
( ९८ ) चिंचपुर 
(९९ ) सांगळद 
( १०० ) काबरखेड 
( १०१ ) शेलापुर बु . 
( १०२ ) भोरटेक 
( १०३) घुस्सर खु . 
( १०४) शेलापुर खु. 
( १०५ ) पिंपळपाटी 
( १०६ ) मोताळा 
( १०७) खरबडी 
( १०८ ) कोथळी 
( १०९ ) इब्राहीमपुर 
( ११० ) जनुना 
( १११) काजमपुर ( उजाळ ) 
( ११२) वरुड 
( ११३ ) तरोडा 
( ११४) डिडोळा बु . 
( ११५ ) महालपिंप्री 
( ११६ ) चिंचखेड नाथ 
( ११७) पिंप्री गवळी 
( ११८ ) शेलगांव बाजार 
( ११९ ) याकतपुर ( उजाळ ) 
( १२० ) टाकळी घडेकर 
( १२१ ) निपाणा 
( १२२) कोल्ही गवळी 
( १२३ ) उ- हा 
( १२४ ) चिंचखेड खु . 
( १२५ ) आमदरी 
( १२६ ) लोणघाट ( उजाळ ) 


बुलडाणा : 
दिनांक ५ मे , २०१६ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


अ- एक - अ - ३ (१३३० ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५ -२१ , शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


गुरूवार , मार्च १७, २०१६ / फाल्गुन २७, शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.), ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ मार्च, २०१६ . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ ( १९४९ चा ५९ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ३) च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन , अकोला शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये फेरफार करण्याच्या उद्देशाने काढण्याचे प्रस्तावित असलेल्या अधिसूचनेचा पुढील 
मसुदा , त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता , उक्त कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल . 

२ . उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती व सूचना उपरोक्त कालावधीच्या आत , विभागीय आयुक्त , अमरावती , 
अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय , बायपास मार्ग, कॅम्प, अमरावती - ४४४ ६०२ यांना प्राप्त होतील. त्यांवर शासन विचार करील . 


प्रारुप अधिसूचना 
क्र . अकोला- २०१६-प्र . क्र .०४-नवि-२६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ , असाधारण अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक १७ मार्च, २०१६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्र . अकोला- २०१६-प्र .क्र .०४ -नवि - २६ . दिनांक १७ मार्च, २०१६ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने , अकोला शहर 
महानगरपालिकेच्या हद्दींमध्ये फेरफार करण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ (१९४९ चा ५९ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम 
( ३ ) च्या खंड ( अ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना काढण्याचा आपला उद्देश जाहीर केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कालावधीच्या आत त्या अधिसूचनेस अनुसरून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर शासनाने 
विचार केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या कारणीभूत घटक विचारात घेता, अकोला शहर 
महानगरपालिकेच्या हद्दींमध्ये फेरफार करणे ईष्ट वाटते ; 


त्याअर्थी, आता , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ ( १९४९ चा ५९ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ३ ) च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे ५- ११, २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


११ 


आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन , अकोला शहर महानगरपालिकेशी 
विचारविनिमय करुन आणि उक्त कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्धी केल्यानंतर , अकोला शहर महानगरपालिकेमध्ये , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे तीमध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी त्या महानगरपालिकेच्या हद्दींमध्ये याद्वारे फेरफार करीत आहे 
आणि अकोला शहर महानगरपालिकेच्या सुधारित सीमा या , अनुसूची - ब मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


अनुसूची " अ " 
प्रस्तावित हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचा सर्व्हे नंबरचा तपशील 


अ . क्र . 


महसुली गावाचे नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


6mcvao: 


सिलोडा 
वाकापूर 
डाबकी 
अकोली खु . 
अकोली बु. 


हिंगणा 
सोमठाणा 
शिवापूर ( भाग ) 


शिवणी ( भाग ) 


शिवर ( भाग ) 


ठ 


मलकापूर 


खरप बु . 
उमरी ( प्र. अकोला ) 


&छ 


उमरी ( प्र . बाळापूर ) 


सिलोडा महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .). 
वाकापूर महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) 
डाबकी महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्वे नं . ( गट नं .). 
अकोली खु. महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्वे नं . ( गट नं .). 
अकोली बु . महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्वे नं . ( गट नं .), ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ). 
हिंगणा महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .). 
सोमठाणा महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) . 
संपूर्ण शिवापूर महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) ( औद्योगिक 
वसाहतीचे क्षेत्र वगळून ). 
संपूर्ण शिवणी महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) ( औद्योगिक 
वसाहतीचे क्षेत्र वगळून ) . 
संपूर्ण शिवर महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्वे नं . ( गट नं .) ( औद्योगिक 
वसाहतीचे क्षेत्र वगळून). 
मलकापूर महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीचे क्षेत्र वगळून ). 
खरप बु. महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) . 
उमरी ( प्र . अकोला ) महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) 
( महानगरपालिका क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ) . 
उमरी ( प्र. बाळापूर) महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्वे नं . ( गट नं .) 
( महानगरपालिका क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ). 
नायगांव महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ). 
उमरखेड महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ) . 
निझामपूर महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्वे नं . ( गट नं .) ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त) . 
तपलाबाद महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त) . 
अकोला गावांचा महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं . ) 
( महानगरपालिका क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ) . 
खडकी महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापुर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ). 
गुडधी महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्वे नं . ( गट नं .). 
सुकापूर महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्वे नं . ( गट नं .) ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ). 
अक्कलकोट महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .)(महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ). 
शहानवाजपूर महसूल हद्दीमध्ये समाविष्ट असणारी सर्व जमीन व सर्व सर्व्हे नं . ( गट नं .) ( महानगरपालिका 
क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त ). 


नायगांव 


उमरखेड 


. 


निझामपूर 


तपलाबाद 


अकोला 


४ 


खडकी 


गुडधी 


सुकापूर 


अक्कलकोट 


२४ 


शहानवाजपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५ -२१ , शके १९३८ 


C 


( २ ) 


१ 


उत्तर 


उत्तर 


अनुसूची “ब ” 
फेरफार केल्यानंतर अकोला महानगरपालिकेच्या सुधारित सीमा 

(३ ) 
गांव वाकापूरचे उत्तर -पश्चिम कोप -यापासून पूर्वेकडे वाकापूरचे उत्तर हद्दीने गांव शिलोडाचे दक्षिण - पश्चिम कोप - या 
पर्यंत , तेथून पुढे शिलोडाचे पश्चिम हद्दीने उत्तरेकडेमोर्णा नदीचे पश्चिमतीरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडेमोर्णा 
नदीचे पश्चिम हद्दीने शिलोडाचे उत्तर- पूर्व कोप-यापर्यंत तेथून पुढे गाव शिलोडाचे उत्तर हद्दीने पूर्वेकडे गांव खरप 
बु. ची पश्चिम हद्द व गाव , शिलोडाची उत्तर हद्दीचे संगमापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे खरप बु. चे पश्चिम हद्दीने खरप 
बु. च्या उत्तर - पश्चिम कोप-यापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेकडे खरप बु. चे उत्तर हद्दीने खरप बु. चे उत्तर-पूर्व कोप- यापर्यंत , 
तेथून पुढे खरप बु. चे पूर्व हद्दीने गांव पाचपिंपळच्या पश्चिम - दक्षिण कोप- यापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेकडे गाव पाचपिंपळ , 
गांव चाचोंडी व गांव यावलखेडच्या दक्षिण हद्दीने गांव यावलखेडची दक्षिण हद्द व गांव गुडधीची पूर्व हद्द यांचे 
संगमापर्यंत . 


२ 


पूर्व 


गांव गुडधीची पूर्व हद्द व गांव यावलखेडची दक्षिण हद्द यांचे संगमापासुन दक्षिणेकडे गुडधीचे पूर्व हद्दीने ही हद्द व 
गांव शिवणीची उत्तर हद्द यांचे संगमापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे शिवणीचे उत्तर हद्दीने शिवणीचे उत्तर- पूर्व कोप- या - पर्यंत , 
तेथून पुढे दक्षिणकडेशिवणीचे पूर्व हद्दीने राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ चे संगमापर्यंत , तेथून पुढे पश्चिमकडे राष्ट्रीय महामार्ग 
क्र . ६ ने MIDC PHASE II चे उत्तर- पश्चिम कोप-यापर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेकडे मौजे शिवणी सर्व्हे नं . ४ चे 
उत्तर हद्दीने नंतर पूर्व हद्दीने त्यानंतर दक्षिण हद्दीने मौजे शिवर सर्व्हे नं . ५९ चे उत्तर- पश्चिम कोप-यापर्यंत नंतर पुढे 
सर्व्हे नं . ५९ व सर्वे नं .९७ मौजे शिवणीचे सामाईक हद्दीने नंतर पुढे सर्व्हे नं . ३१ चे उत्तर - पूर्व कोप -यापर्यंत तेथून पुढे 
दक्षिणेकडे सर्वे नं . ३१ चे पूर्व हद्दीने सर्वे नं . ३२ ची पूर्व हद्द यांचे संगमापर्यंत नंतर पुढे दक्षिणेकडे सर्व्हे नं . ३२ 
च्या पूर्व हद्दीने सर्वे नं .३२ चे दक्षिण- पूर्व कोप -यापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे सर्व्हे नं . ३२ चे दक्षिण हद्दीने मौजे 
शिवणी सर्व्हे नं . ३८ चे उत्तर - पश्चिम कोप-यापर्यंत नंतर पुढे दक्षिणेकडेमौजेशिवणी सर्व्हे नं . ९६, ३९ व ८२ चे पूर्व 
हद्दीने खंडवा-हिंगोली रेल्वे लाईनपर्यंत तेथून पुढे पूर्वकडे खंडवा-हिंगोली रेल्वे लाईनने मौजे शिवापूर सर्व्हे नं . ४३ 
चे दक्षिण हद्दीचे संगमापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेकडे सर्व्हे नं . ४३ चे दक्षिण हद्दीने सर्वे नं . ४३ च्या पूर्व- दक्षिण 
कोप - यापर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेकडे सर्वे नं . ४६ चे पश्चिम हद्दीने सर्व्हे क्र . ४७- क चे उत्तर हद्दीचे संगमापर्यंत , तेथून 
पुढे सर्व्हे नं . ४७- क चे उत्तर हद्दीने शिवापूरच्या पूर्व हद्दीपर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेकडे शिवापूरच्या पूर्व हद्दीने खंडवा 
हिंगोली रेल्वे लाईनचे संगमापर्यंत . 


३ 


दक्षिण 


खंडवा -हिंगोली रेल्वेलाईन व गांव शिवापूरची दक्षिण हद्द यांचे संगमापासून पश्चिमेकडे शिवापूरचे दक्षिण हद्दीने 
मंगरुळपीर रस्ता ओलांडून ही हद्द व गांव चांदूरची पूर्व हद्द यांचे संगमापर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेकडे चांदूरचे पूर्व 
हद्दीने गांव खडकीचे हद्दीचे संगमापर्यंत तेथून पुढे गांव चांदूरचे उत्तर हद्दीने गांव चांदूर , खडकी, कौलखेड व 
सोमठाणा यांचे हद्दीचे संगमापर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेकडे मौजे चांदूरचे उत्तर हद्दीने गांव कळंबेश्वरच्या 
हद्दीचे संगमापर्यंत तेथून पुढे सोमठाणाचे पूर्व हद्दीने मोर्णा नदीचे संगमापर्यंत , तेथून पश्चिमेकडे मोर्णा नदी व नवीन 
बायपास ओलांडून गांव सोमठाणाचे दक्षिण हद्दीने , ही हद्द व गांव कळंबेश्वरची पूर्व हद्द यांचे संगमापर्यंत . 


४ 


पश्चिम 


गांव सोमठाणाची दक्षिण हद्द व गांव कळंबेश्वरची पूर्व हद्द यांचे संगमापासून उत्तरेकडे सोमठाणा, हिंगणा व 
अकोली खु . चे पश्चिम हद्दीने नवीन बायपास ओलांडून गांव लोणीचे उत्तर -पूर्व कोप -यापर्यंत , तेथून पुढे 
पश्चिमेकडे गांव लोणीचे उत्तर हद्दीने ही हद्द व गांव रिधोराची पूर्व हद्द यांचे संगमापर्यंत , तेथून पुढे 
उत्तरेकडे रिधोराचे पूर्व हद्दीने ही हद्द व गांव डाबकीची दक्षिण हद्द यांचे संगमापर्यंत , तेथून पुढे डाबकीचे दक्षिण 
हद्दीने डाबकीच्या दक्षिण - पश्चिम कोप- यापर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेकडे डाबकीच्या पश्चिम हद्दीने डाबकीच्या 
उत्तर- पश्चिम कोप - यापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेकडे डाबकीच्या उत्तर हद्दीने ही हद्द व गांव भौरदची पूर्व हद्द यांचे संगमापर्यंत , 
तेथून पुढे उत्तरेकडे गांव भौरदच्या पूर्व हद्दीने गांव वाकापूरच्या उत्तर- पश्चिम कोप - यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ना . पाटील, 
उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


93 


HTI 9 -31 (3741.) (31. f . 9 ), H . 9 . PI., 37, 55 . 96 . 

URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai-400 032 , Dated the 17th March , 2016 . 
MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1949. 


The following draft of notification , which the Government ofMaharashtra proposes to issue, in exercise of the 
powers of conferred by clause ( a ) of sub -section ( 3 ) of section 3 of theMaharashtra Municipal Corporations Act, 1949 
(LIX of 1949), with a view to alter the limits of the Municipal Corporation of the City ofAkola , is hereby published , as 
required by sub -section (4 ) of the said Section 3 , for the information of all the persons likely to be affected thereby ; and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government ofMaharashtra , after expiry 
of a period of thirty days from the date of its publications in the Maharashtra GovernmentGazette . 


2 . Any objections and suggestions which may be received by the Divisional Commissioner, Amravati,Amravati, 
Divisional Commissioner s Office , Byepass Road , Camp Amravati- 444 602 from any person with respect to the said 
draft within the aforesaid period willbe considered by the Government. 


DRAFT NOTIFICATION 


No . Akola - 2016 /C . R . 04 -UD - 26 . — 


Whereas , by the Government Notification , Urban Development Department, No . Akola - 2016 - C . R . 04 -UD - 26 , 
dated the 17th March , 2016 published in the Maharashtra Government Gazette , Part I-A , Extraordinary Amravati 
Divisional Supplement dated the 17th March , 2016 the Government ofMaharashtra had announced its intention to issue 
a notification in exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub -section ( 3 ) of Section 3 of the Maharashtra 
Municipal Corporation Act , 1949 (LIX of 1949), with a view to alter the limits of the Municipal Corporation of the City of 
Akola . 

And whereas , the objections and suggestions received pursuant to the said notification within the period 
mentioned therein have been considered by the Government. 


And whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of Article 243- Q of the Constitution of India , it is 
expedient to alter the limits of the Municipal Corporation of the City of Akola ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) ofsub -section ( 3) of section 3 of the Maharashtra 
Municipal Corporations Act , 1949 (LIX of 1949) and of all other powers enabling it in behalf,the GovernmentofMaharashtra , 
after consultation with the Municipal Corporation of the City of Akola and after previous publication as required by 
sub - section ( 4 ) of the said Section 3 , hereby alters the limits of the Municipal Corporation of the city of Akola , so as to 
include therein the areas specified in the Schedule - A , and the revised boundaries of the Municipal Corporation of the 
city ofAkola shallbe such as specified inthe Schedule -B appended hereto . 

SCHEDULE - A 
Sr. No. Name of the Revenue 

Description of survey numbers of the area proposed 
Village 

to be included in the limit 

(3 ) 
1 Siloda 

All S . Nos. (GatNos.) and all land included in this Revenue Village. 
Wakapur 

All S . Nos . (Gat Nos.) and all land included in this Revenue Village . 


- (2 ) 


Dabki 


Aakoli Khurd 


Aakoli Budruk 


All S . Nos . (Gat Nos.) and all land included in this Revenue Village . 
All S . Nos . (Gat Nos.) and all land included in this Revenue Village . 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 
Corporation limit. 
All S . Nos. (GatNos .) and all land included in this Revenue Village . 
All S . Nos. (Gat Nos.) and all land included in this Revenue Village . 
Entire area of revenue village , excluding the M . I. D . C . area . 


6 


Hingna 


Somthana 
Shivapur Part 


8 


37- 5c -34- 8 ( 9330 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


SCHEDULE - A — contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


Shivni Part 


Shivar Part 


Malkapur 


12 
13 


Kharap Budruk 
Umri Pra Akola 


14 


Umri Pra Balapur 


. . 


15 


Naigaon 


16 


Umarkhed 


17 


Nizampur 


Entire area of revenue village , excluding the M . I. D . C . area . 
Entire area ofrevenue village , excluding the M . I. D . C . area . 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit but excluding M . I. D . C . area . 
All S . Nos. (Gat Nos.) and all land included in this Revenue Village . 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit . 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
All S . Nos . (Gat Nos .) and all land included in this Revenue Village . 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 

Corporation limit. 
Entire area of revenue village other than the area already included in Municipal 
Corporation limit . 


18 


Taplabad 


. . 


Akola 


Khadki 


Gudadhi 
Sukapur 


Akkalkot 


24 


Shahanavajpur 


SCHEDULE - B 


The revised boundaries of the Municipal Corporation of the City of Akola , after alteration . 


1 


North. - 


Proposed Akola Municipal Coporation boundary starts from North -West corner ofvillage Wakapur 
Towards East along than Northern boundary of Wakapur up to South -West corner of Shiloda, 
after then along the Eastern boundary of Shiloda towards North up to Morna river, after then along 
the Western Bank of Morna river towards North up to North -East Corner of Shiloda, after then 
along the Northern boundary of Kharap Bk. and Northen boundary of Shiloda , after then towards 
Northern boundary ofKharap Bk . up to North -East corner of Kharap Bk ., after then along Eastern 
boundary of Kharap Bk . up to West- South corner of village Panchpimple , after then towards 
southern boundary of village Pachpimple ,Chachondi and Yawalkhed up to the Junction of South 
ern boundary of Yawalkhed and Eastern boundary ofGoudadhi. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे ५- ११ , २०१६/ वैशाख १५- २१ , शके १९३८ 


94 


SCHEDULE - B - contd . 


East. 


3 


South . - 


Starts from the junction of Eastern boundary of of Village Gudadhi and Southern boundary of 
village Yawalkhed towards South along Eastern boundary Gudadhi up to the junction of this 
boundary and Northern boundary of Shiwani, then towards East along the Northern boundary of 
Shiwani up to North -East corner of Shiwani, then towards South along Eastern boundary of 
Shiwaniup to the N . H .6 , then towards West along the N .H . 6 up to North -West corner of MIDC 
PHASE II , then towars south along North - East Village boundary of Shiwani up to North -East 
corner of R . S . No. 31 , then towards South along Eastern boundary of R . S .No . 31 up to 
South -East corner of R . S . No. 31, then towards West up to junction of this boundary and East 
ern boundary of R . S .No . 32, then towards South along the Eastern boundary of R . S . No. 32 up 
to the South -East corner of R . S .No. 32 then towards West along Southern boudnary of 
R . S . No . 32 up to North -West corner of R . S .No. 38 of Shiwani, then towards south along 
Western Boundary of R . S . No . 38 & 40 of Shiwani up to Khandwa-Hingoli Railway Track , then 
towards East along Khandwa-Hingoli Railway Track up to Southern boundary of R . S . No . 43 of 
Shiwani then towards East along Southern boundary of R . S . No. 43 up to East-North corner of 
R . S . No. 43 then towards East along Southern boundary of R . S . No. 43 then along Western 
boundary of R . S . No. 46 up to Northen boundary of R .S . No. 47 - C , then along Northern boundary 
of R . S . No. 47- C up to North - East corner of R .S . No. 47 -C then towards South along Eastern 
boundary of Shivapur Village upto Khandwa-Hingoli Railway Track . 
Starts from the junction of Eastern boundary of Village Gudadhi and Southern boundary ofvillage 
Yawalkhed towards South along Eastern boudnary of Gudadhiup to the junction of this boudnary 
and Northern boudnary of Shiwani, then towards East along the Northern boundary of Shiwani up 
to North - East corner of Shiwani, then towards South along Eastern boundary of Shiwani up to 
the N . H . 6 , then towards West along the N . H . 6 up to North -West corner of MIDC PHASE II , 
then towards south along North -East Village boundary of Shiwani up to North -East corner of 
R . S . No. 31 , then towards South along Eastern boundary of R . S . No. 31 up to South - East corner 
of R . S . No. 31 , then towards West up to the junction of this boundary and Eastern boundary of 
R . S . No . 32 , then towards South along the Eastern boundary of R . S . No. 32 up to the South 
East corner of R . S . No. 32 then towards West along Southern boundary of R . S . No. 32 up to 
North -West corner of R . S . No. 38 of Shiwani, then towards South along Western Boundary of 
R .S . No. 38 & 40 of Shiwani up to Khandwa- Hingoli Railway Track , then towards East along 
Khadwa -Hingoli Railway Track up to Southern boundary of R .S . No. 43 of Shiwani then towards 
East along Southern boundary of R .S . No. 43 up to East- North corner of R .S . No. 43, then 
towards East along Southern boundary of R . S . No. 43 then along Western boundary of 
R . S . No. 46 up to Northern boundary of R . S . No. 47 - C , then along Northern boundary of 
R . S . No. 47 - C up to North - East corner of R . S . No. 47 - C then towards South along Eastern 
boundary of Shivapur Village upto Khandwa-Hingoli Railway Track . 
Starts from Junction of Southern boundary of Village Somthana and Eastern boudnary of Village 
Kalambeshwar towards North along the Western boundary of Somthana , Hingna and Akoli 
Kh . across the New by -pass up to the North - East corner of Village Loni then towards West along 
the Northern boudnary of Loni up to junction of this boundary and Eastern boudnary of Village 
Ridhora , then towards North along Eastern Boundary of Ridhora up to the junction of this 
boundary and Southern boundary of Village Dabki, then along Southern boundary ofDabkiup 
to the South -West Corner of Dabki then towards North -West corner of Dabki, then towards East 
along Northern boundary Dabki, up to the junction of this boundary and Eastern boundary of 
Village Bhourad , then towards North along Eastern boundary of Bhourad up to North -West 
corner of Village Wakapur. 


4 


West. — 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


J. N . PATIL , 
Deputy Secretary. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे ५-११, २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


शुक्रवार , एप्रिल २२, २०१६/ वैशाख २ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र -पोट - नि .- कावि - ३०५- २- २०१६. 


महाराष्ट्र , नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १९ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , तसेच 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र क्र .- रानिआ -नप - २०१६-प्र . क्र . ०२ - का -०६- २०१६ दिनांक ११- ०३- २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पांढरकवडा नगर परिषदेच्या दिनांक 
१७-०४ -२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगर परिषद सदस्य म्हणून 
निवडून आले आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


शेरा 


( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( २ ) 


( ४ ) 


श्रीमती बोंद्रे अनिता संजय 


४ - क 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला राखीव ) 


सचिन्द्र प्रताप सिंह, 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


यवतमाळ : 
दिनांक २२ एप्रिल २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५- २१ , शके १९३८ 


१७ 


HTT 9 - 34 ( 37641.) ( 31 . fa . g .), H . SIL. 21., 37. $5 . 20 . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . AK -MCA -bye- Ele -ws- 305 - 2- 2016 . 


In exercise of the powers vested in me under Sub - section ( 1) of section 19 of Maharashtra Munici 
pal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 and powers delegated by the State 
Election Commission , Maharashtra , vide letter No . -SEC -MC - 2016 - CR - 2 - D - 06 , Dated 11-03 - 2016 . 
I, Sachindra Pratap Singh , Collector , Yavatmal hereby publish the name of the person who have been 
declared as a Councillor of the Municipal Council , Pandharkawada from the ward shown against his 
name in bye - Election held on 17th April 2016 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of the Councillor Elected 


Ward No. 


Remarks 
(Where the Seat is reserved , if so , 

for whom ) 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


1 


Smt. Bondre Anita Sanjay 


4 - C 


Backward Class of Citizens (Women ) 


Yavatmal : 


SACHINDRA PRATAP SINGH , 


Dated the 22 nd April 2016 . 


Collector, Yavatmal. 


37- - 31-4 -(9330). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


